“मांजरपाडा प्रवाही वळण योजना, ता. सुरगणा, 
जि. नाशिक” या योजनेचे नांव बदलून “देवसाने 
वळण योजना ता. दिंडोरी, जि. नाशिक” असे 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मांजरपा ०३१९/प्र.क्र.८३/१९/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 39 मे, २०१९ 


वाचा:- कार्यकारी संचाळक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे अंतर्गत 
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या नियामक मंडळाचा ठराव क्र. ६८/३. 


प्रस्तावना:- 

मांजरपाडा प्रवाही वळण योजना, ता. सुरगणा, जि. नाशिक” मौजे देवसाने ता. दिंडोरी, जि. 
नाशिक या योजनेच्या सर्व मान्यता हया नावाने प्राप्त झालेल्या असून सर्व शासकीय अभिलेख्यांवर याच 
नावाचा उल्लेख आहे. त्यामुळे येथील ग्रामस्थ व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने उर्ध्व 
गोदावरी प्रकल्पाचा घटक असलेला “मांजरपाडा प्रवाही वळण योजना, ता. सुरगणा, जि. नाशिक” या 
योजनेचे नांव बदलून “देवसाने वळण योजना ता. दिंडोरी, जि. नाशिक” असे करण्यास नियामक 
मंडळाच्या ६८ व्या बैठकीमध्ये ठराव क्र. ६८/३ अन्वये सार्वनुमते मान्यता देण्यात आली आहे. यास्तव 
नियामक मंडळाने पारित केलेला ठराव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


“मांजरपाडा वळण योजना ता. सुरगाणा जि. नाशिक” या योजनेचे नांव बदलून “देवसाने वळण 
योजना ता. दिंडोरी जि. नाशिक” असे करण्याबाबत मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०५३११६०९३७८७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahi 
m 


R a nj it DN harashti ‘Water 


tment, postalCode=400032, 
st=Mi 


6c83c28d6dbd9FS2f359ea 1 6d2e960F1 6F7: 


Shivajirao Ahire wren sees crs 
(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः मांजरपा ०३१९/प्र.क्र.८३/१९/मोप्र-१ 


2. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. स्वीय सहायक, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 
४. स्वीय सहायक, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 


. स्वीय सहायक, मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद 
. मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य सर्व 

. स्विय सहायक, मुख्य सचिव, यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

९. 


स्वीय सहायक, सचिव (प्रकल्प समन्वय), मंत्रालय, मुंबई 


१०.स्वीय सहायक, सचिव (लाक्षेवि), मंत्रालय, मुंबई 


११.कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 


१२.मु.अ. (द. व प्र) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक. 
१४.उप सचिव (मोप्र-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर 
१६.कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, नाशिक 

१७.मोप्र-१- कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


